महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्कु 
धोरण-२०१८. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. माऔधो-१९१६/ प्र.क्र. २२१/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ एप्रिल, २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय क्र. माऔधो-१९१६/ प्र.क्र. २२१/उद्योग-२, दिनांक १४/०२/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण- २०१८, दिनांक १४ फेब्रुवारी-२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
जाहीर करण्यात आले. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १९ व त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये खालील 
नमूद करण्यात आले आहे, त्यामध्ये पुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 

१९. कामगार कायद्यातील बदल 

एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कची संकल्पना ही स्वयंचलन व आधुनिकीकरण यावर विशेष भर देत 
आधारित असल्याने यांत्रिक / स्वयंचलित लॉजिस्टीक सुविधांना अन्य कोणताही कायदा लागू राहणारा 
नाही. 


ऐवजी 

१९. कामगार कायद्यातील बदल 

एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कची संकल्पना ही स्वयंचलन व आधुनिकीकरण यावर विशेष भर देत 
आधारित असल्याने यांत्रिक / स्वयंचलित लॉजिस्टीक सुविधांना सवलती देण्यासंदर्भात राज्याच्या 
कायद्यामध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. 

असे वाचावे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र. ७ येथील रकाना क्र. ३ येथे पुढे दर्शविल्याप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - अ 
अ.क्र. | सोबतच्या शासन निर्णयातील कार्यवाही विषय कार्यवाही अपेक्षित संबंधित 
परिच्छेद क्रमांक विभागाचे नाव 
२ ३ a. | 
७ १७ सुरक्षा रक्षकांची उपळब्धता । कामगार विभाग 
ऐवजी 
परिशिष्ट - अ 
अ.क्र. | सोबतच्या शासन निर्णयातील कार्यवाही विषय कार्यवाही अपेक्षित संबंधित 
परिच्छेद क्रमांक विभागाचे नाव 
a 2 3 a eee 
9 १७ सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता । गृह विभाग (अपील व सुरक्षा) 


असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माऔधो-१९१६/ प्र.क्र. २२१/उद्योग-२ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४१९१६४७१६९११० असा आहे. सदर शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


6094126. 


Sanjay 2 
Shamkant Seca a ar 
Degaonkar — ten ०9050ी 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. विरोधी पक्षनेते विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

३. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

४. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

५. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

६. मा. मंत्री (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. राज्यमंत्री (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा. मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. प्रधान सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंबई, 

१३. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंबई, 

१४. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई, 

१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, 

२०. महानगरपालिका आयुकत, महानगर पालिका (सर्व), 

२१. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे, 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई, 

२३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, 

२४. जिल्हाधिकारी (सवी, 

२५. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२६. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२७. उद्योग विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

२८. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

२९. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई, 

३०. सह सचिव (उद्योग-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

३१. निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


